“जिल्हा रुग्णालय चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण 
रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये येथे कंत्राटी 
वस््रधुलाई सेवेस मुदत वाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/अवैकंत्राटी/देयके/मंजुरी/सारुचंद्रपूर/३६७६-७७/१९ 
दि.१.०३.२०१९. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा 
रुग्णालये येथील कंत्राटी सेवा ऑक्टोंबर, २०१६ पासून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुरु करण्यात 
आली असून त्यास उपसंचालक स्तरावर मे,२०१८ पर्यंत वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर 
सेवेस जून २०१८ पासून मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता या संदर्भात 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय : 
२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये, चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा 
रुग्णालये येथे मे. साई बहुउद्देशीय विकास संस्था चंद्रपूर (ग्रा.रु. गडचांदूर, सावळी, कोरपना, राजुरा, 
TAR व उप.जि.रु. मुल) व आधार स्वच्छता सेवा सहकारी संस्था मर्या. चंद्रपूर (ग्रा.रु. गोंडपिपरी, 
नागभिड, सिंदेवाही, भद्रावती, ब्रम्हपूरी, चिमूर व उप.जि.रु. वरोरा) यांच्यामार्फत कंत्राटी Tayors 
सेवा पुरविण्यास जून, २०१८ ते मार्च, २०१९ खालील प्रमाणे मुदतवाढीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


कपडयांची नावे एक कपडयाचा दर 
अ.क्र (सन २०१६ च्या निविदेतील दर) 
a बेडशिट रु.२०/- 
२ डीशिट. रु.१५/- 
३ ब्लाऊज शर्ट रु.१५/- 
४ पेटिकोट रु.२०/- 
षु पायजमा रु.२०/- 
६ GPE रु.८०/- 
७ टावेल रु.१५/- 
८ प्रिंटेड चादरी रु.२५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९७/आरोग्य 3 


९ ग्रिन चादरी रु.२५/- 
on ० टेबल क्लॉथ रु.१५/- 
ant] q चेअर कव्हर रु.१५/- 
१२ खिडकीचे पडदे रु.२०/- 
१३ दाराचे पडदे रु.२०/- 
१४ स्क्रिन सेट रु.२०/- 
१५ पिलो कव्हर रु.१५/- 
१६ Part कव्हर रु.१५/- 
१७ टाय टावेल रु.१५/- 
१८ सजिकल टॉवेल रु.१५/- 
१९ अपडामन सिट रु.१५/- 
२० पंन्जेस रु.१५/- 
२१ मॅक्सी रु.२०/- 
२२ गाऊन रु.२०/- 


वस्रधुलाई सेवा देण्यात AIT रुग्णालयाची नावे व कपडे धुण्याबाबतच्या अटीबाबतची सविस्तर माहीती 


खालील प्रमाणे : 
अ.क्र. | रुग्णालयाचे नाव तपशिळ 
।१___| Fe. गडचांदूर १) सदर वस््रधुळाई रुग्णालयाच्या आवश्यकतेनुसार 
२ ग्रा.रु. गोंडपिंपरी करण्यात येईल. 
३ ग्रा.रु. सावली २) रुग्णालयातील रक्ताने माखलेल्या वदस््रांचे प्रथम 
४ ग्रा.रु.बल्लारपूर निर्जतुकरण करण्यात येईल. 
५ ग्रा.रु.कोरपना ३) रुग्णालयातील पडदे, बेडसिट बेडसाई स्क्रिन, तसेच 
च TS. नागभिड रुग्णालयात वापरण्यात येणारी सर्व कपडे 
9 उप.जि.रु. मुल आवड्यकतेनुसार धुण्यात येतील. 
Z उप जिरु वरोरा ४) शास्त्रक्रियागृह व प्रसुती कक्षातीलवस्त्राची धुलाई स्वतंत्र 
९ ग्रा.रु. सिंदेवाही करण्यात येईल. 

५) धुतलेली कपडे उन्हात वाळविण्यात येईल व वाळलेली 
१० | 5 ग्रारु भद्रावती कपड्यांना इस्त्री करण्यात येईल. 
११ | ग्रा.रु. ब्रम्हपूरी ६) गोळा केलेली वस्रे धुलाई व इस्त्रीनंतर ३ दिवसाच्या आता 
a | aw. TERI परत करण्यात येतील. 
१३ ग्रारु. विमूर ७ गहाळ झालेली अथवा फाटलेली वस्त्राची नुकसार 

भरपाई देण्याची जबाबरादी सेवा पुरवठाराची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९७/आरोग्य 3 


३. ई-निविदे द्वारे अंतिम झालेल्या पुरवठादारास दिनांक १ एप्रिल, २०१९ पासून पुढील कार्यारंभ 
आदेश देण्यात यावेत. 
४. यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 
५. सदर प्रस्तावारवरील खर्च जिल्हा नियोजन विकास मंडळ चंद्रपूर यांच्याकडील उपलब्ध 
निधीतून करण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१५४२०३४०१७ असा आहे. आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Roshani 
Dinesh 
Kadam Patil 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 
८. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


